श्री. पी.पी.सुर्वे, संचालक (अंमलबजावणी व 
दक्षता) राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांची 
बदली करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१२१५/प्र.क्र.९४/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१५. 


BRA आदेठा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम-४, मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी 


यांच्या पूर्वमान्यतेने श्री.पी.पी.सुर्वे, संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांची 


बदली विभागीय उप आयुक्‍त (RSA) नाशिक येथे रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


२. हे Wea तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिका-यांनी बदली नंतरच्या 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या 


होण्याकरिता आयुकत, WS यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिका-यांना स्थानिक व्यवस्था 


करून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झाळेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन 


रूजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिका-याना रूजू करून न 


घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत 


अधिका-यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


ब) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिका-याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 


दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


शासन AAT क्रमांकः इएसटी-१२१५/प्र.क्र.९४/ राउश्ु-१ 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८२८१४५९०७४२३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush 5 Gharge 
Nn U S h DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Joint Secretary, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gharge reser ssn 
अं.शा.घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

श्री.पी.पी.सुर्वे, संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक. 

सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 


. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. मंत्री Rez) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


प्रधान सचिव (राउशु) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर. 
११.कार्यासन, राउझ्ु-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


